एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ 
(सीपीटीपी-१) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-०३१८/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- १६/०४/२०२१ 
वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०५१४/ प्र.क्र.१०/ १८-ब, दि.२७/०६/२०१४ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-०७१४ /प्र.क्र.१००/१८-ब, दि.१८/११/२०१५ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
शासन आदेशा 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१३ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक २७/०६/२०१४ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट -ब या पदावर 
नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ (सीपीटीपी-१) 
दिनांक ०९/०६/२०१४ ते दिनांक ३०/०६/२०१६ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण 
खालील विवरणपत्रातील उमेदवारानी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक 
१ (३) (ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत Arte रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा 
उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. 
त्यानुसार खालील विवरणपत्रातील उमेदवारांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा 
परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षणाचा कालावधी दिनांक ०९/०६/२०१४ ते दिनांक ३०/०६/२०१६) 


अ. नाव शिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र प्रवर्ग म्हणून सेवेत । उपभोगलेल्या । उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक दिनांक 
eal Q 3 8 षु & ७ 
१ | श्री. श्रीकष्ण | 586 | ०९/०६/२०१४ | ३८-१९ विभागीय परीक्षा | २६/०८/२०१६ 
निळकंठ (म.पू) सन-२०१४ (म.नं.) 
नकाते (निकालाचा 
दिनांक 
१०/०१/२०१८ ) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन 
उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अज्ञी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त उमेदवाराना पहिली वेतनवाढ 
दिनांक १८/११/२०१५ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून आता त्यांनी 


शासन Bear क्रमांकः टिआरएन-०३१८/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-अ 


परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व त्यापुढील देय 
वेतनवाढी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी, गट -ब यांचा प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या रजांचा तपशील व रजा मंजूरी 
आदेश क्षेत्रिय कार्यालये व यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त झाले असून त्याआधारे सदर 
आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१६११२०५३८००७ असा आहे. सदर 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
DN: c=IN, 


Rahul Vijay Kulkarni 2770 ee sets 
(राहुल कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 
श्री. श्रीकृष्ण निळकंठ नकाते, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट -ब (सीपीटीपी-१) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था- सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट -ब), गृह विभाग 
(परिवहन), मंत्रालय, मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
४. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन)परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय, ५वा मजला, एम.टी.एन.एल. 
फाऊन्टन इमारत क्र.२, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक, मुंबई-४००००१ 
५. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण), लाळ गोडाऊन 
क्र.९, इंदोरा, कामठी रोड, नागपूर 
६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


